दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, 


गु.नों.क्र.१०/२००७ मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन 


प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 


करण्यात आलेल्या अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना 


व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.८०/पोळल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


तारीख: १३ जून, २०१३. 


संदर्भ — शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. ८७०/४४/क्रि.ज./१३/अ शाखा, दि.१८.०३.२०१३. 


शासन निर्णय-- 


दहडतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, गु.नों.क्र.१०/२००७ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या 


न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांची विधी 


व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १८.०३.२०१३ च्या पत्रान्वये विहोष सरकारी अभियोक्ता 


म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 


१०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 


प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०९३/प्र.क्र.८०/पोल-९० 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उप आयुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, गुन्हा अन्वेषण व 


दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- २०८/१३/व्यय-७, दिनांक 


८.०४.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०६१३१२१८३५२१२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


va Digitally signed by Vijaykumar 
Vishnu Dapak 
V I] ay kK (॥ mM a r DN CN = Viera Vishnu 


Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 


V IS h nu १. on गक 
Dapake pee ike 16:22:32 
(वि. वि. दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 


३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०९३/प्र.क्र.८०/पोल-९० 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. अँड.श्री.प्रशांत सत्यनाथन, ४५, HSA कॉलनी, फ्रेंडस्‌ सुपर बाजाराच्या मागे, काटोल 


रोड, नागपूर- ४४००१३. 


. विधी व न्याय विभाग (अ-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय- ७) मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


